मोटार वाहन निरिक्षक पदावर 
पदोन्नती व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.एमव्हीडी १२१०/प्र.क्र.३१४/परि-३ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, दिनांक : ३० मे, २०१२ 


शासन आदेश :- मोटार वाहन विभागातील खालील सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक यांना मोटार 
वाहन निरीक्षक या पदांवर, मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका 
क्र.८४५२/२००४ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून, तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे व 
त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आलेल्या कार्यालयात करण्यात येत आहे. 


पदोन्नतीने पदस्थापनेचे 
ठिकाण 
सांगली 


सा.प्र.वि.ने वाटप केलेला 
महसूल विभागीय संवर्ग 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नावं 


श्री.कोराणे त्रषिकेश अशोक 
श्री.कुंभार अरविंद बाळासो 
श्री.गुरव अमित दत्तात्रय 
श्री.राजमाने सुनिल ज्ञानदेव 
श्री.खोत किरण वसंतराव 
श्री.पाटील गर्जेद्र तानाजी 
श्री.जोगे शशिकांत विद्याधरराव 
श्री.खेडकर प्रविण बप्पासाहेब 
श्री.सुर्यवंशी विकास लक्ष्मणराव 
| go | श्री.भोसेकर मयुर श्रीकृष्ण 
श्री.कळशी क. सरदुलसिंग 
१२ | श्री.धुमाळ तानाजी शिवाजी 

३ | श्री.भोसले सागर विलासराव 
१४ | श्री.शेख मोहम्मद गौसचांदपाशा 
१५ | श्री.भंडारे अमर आप्पासो 
१६ «| श्री.साळोखे चंद्रमोहन दिनकर 
१७ | श्री.चौधरी विनोद रघुनाथ 
१८ | श्री.कोळेकर हेमचंद्र धोंडीराम 
१९ | श्री.विश्वासराव सागर रेवजी 
२० । श्री.पोटकुळे जयवंत पोपटराव 
२१ | श्री.बोंदरवाड बालाजी वाघोजी 


og 


पुणे 
कराड 


अमरावती 
सिंधुदुर्ग 
अमरावती 
यवतमाळ 
वाशिम 
हिंगोली 
* मुंबई (मध्य) 
बुलढाणा 
परभणी 
सिंधुदुर्ग. 
उस्मानाबाद 
मुंबई (पश्‍चिम) 
मुंबई (मध्य) 
परभणी 
_____ मुंबई (पूर्व) 
मुंबई (पश्‍चिम) 
परिवहन आयुक्‍त कार्यालय 
मुंबई (पश्‍चिम) 


अमरावती 
कोकण 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
औरंगाबाद 
कोकण 
अमरावती 
औरंगाबाद 
कोकण 
औरंगाबाद 
- कोकण 
कोकण 
औरंगाबाद 
कोकण 
कोकण 
कोकण 
कोकण * 


8 


% 


DAVELAINID\ Man AdeachPramnatinn ATMV lam 1 


्री.मरकाडे कैलाश संभाजी 


2. १) वरील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात राहील व ती वरिष्ठ 


संवर्गात जेष्ठतेसाठी oral धरता येणार नाही त्या संवर्गात वेतनाव्यतिरिक्‍त अन्य कोणतेही लाभ मिळणार 
नाहीत. 
२) ही पदोन्नती केवळ ११ महिन्यासाठी देण्यात येत आहे. त्यानंतर त्यांना एक 


दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन त्यांची पदोन्नती पुढे चालू ठेवण्यात यावी. 


३) या ११ महिन्याच्या कालावधीत कनिष्ठश्रेणीत पाच वर्ष पूर्ण झलेल्या 
अधिकाऱ्यांची नियमित पदोन्नतीसाठी पात्रता पुन्हा आजमावण्यात येईल 
४. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी (प्रादेशिक/उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनी) वरील 
अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच पदोन्नती वरील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार 
कार्यालय प्रमुखांचे सल्याने अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून, तात्काळ कार्यमूक्त व्हावे व पदोन्नतीच्या 
ठिकाणी तात्काळ कार्यभार स्विकारावा. 
& सदर आदेश प्राप्त होताच वरील अधिकाऱयांनी पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू 
व्हावे. जे अधिकारी सदर आदेश प्राप्त होऊनही पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणार नाहीत. ते 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


ae 


(अ. धो. गां 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, | 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
संबंधित मोटार वाहन निरीक्षक (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 


DAVELAIAINMan\ AdechPramnatian ATMV lam 2 


सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 

सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली/पुणे/कराड/अमरावती/सिंधुदुर्ग/यवतमाळ/वाशिम/ 
हिंगोली/बुलढाणा/परभणी/उस्मानाबाद 

निवडनस्ती/परि-३ 


NAVLLAINII\ Mans AdechPramntian ATMV lum 2 


